महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
जालना शाहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या 
कंत्राटामधील वस्तु व सेवा कराच्या 
समावेशनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२२/प्र.क्र.२४५/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२२ 

वाचा :- 

१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: TARY २०१४/प्र.क्र.११९/नवि-३३, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: बैठक २०१५/प्र.क्र.१७/नवि-३३, दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५. 

३. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र: नपप्रसं २०२२/जालना WSS नगरोत्थान GST/ प्र.क्र.६९९ 

/कक्ष-७/३८८४, दिनांक ८ सप्टेंबर,२०२२. 

प्रस्तावना :- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत जालना शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन क्रमांक २ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्यामार्फत 
संदर्भाधीन क्रमांक ३ अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेल्या जालना शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या वस्तु व सेवा 
कराच्या समावेडानास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत जालना शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन क्रमांक 
२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आळेली आहे. सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पातील वस्तु व सेवा 
कराच्या समावेशानाच्या अनुषंगाने नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्यामार्फत संदर्भाधीन क्रमांक ३ अन्वये शासनास 
सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत 
आहे. या प्रकल्पातील संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे होता :- 


(रु. कोटी) 
2 es प्रकल्पाची मंजूर राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
; नागरी स्थानिक ल्पाची मंजूर अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या र iene मती 
प मकार चती Pra अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
क्र. ज्य संस्थेचे नाव किंमत किंमतीच्या 
७५%) किंमतीच्या 24%) 
| a 2 3 to} 4 
oI १. रु. १२९.०४६ रु. ९६.७८४५ रु. ३२.२६१५ 
> .06GO . 9 3 र 
नगरपरिषद : र 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.२४५/नवि-३३ 


सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा वस्तु व सेवा कराच्या PASTAS सुधारित वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रु.कोटी) 
ग aan प्रकल्पाची मंजूर राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
, नागरी स्थानिक ल्पाची मंजूर अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या वा ततला 
= | तर तात तं अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
क्र. ज्य संस्थेचे नाव किंमत किंमतीच्या 
७५%) किंमतीच्या २५%) 
| a | 2 3 8 4 
= ee रु. १३८.९६०९ रु. १०४.२२०७ रु. ३४.७४०२ 
3 २८० . 106.xxO वि .(9४० 
नगरपरिषद 
०३. संदर्भाधीन क्र. 2 या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणे जालना नगरपरिषदेवर 


बंधनकारक आहे. तसेच, वस्तु व सेवा कराच्या समावेशनासह प्रकल्पाच्या सुधारीत वित्तिय आकृतीबंधानुसार अनुज्ञेय निधी 
प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


प्रति, 


०७८ ww A -5 


१०, 
११. 
१२. 
१२३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२०९१६१७५६४८५६२५ आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKANT 


C ANDGE 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 
DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 
o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
email=shrikant.andge@nic.in, c=US 
Date: 2022.09.19 10:40:57 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


जिल्हाधिकारी, जालना. 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद विभाग. 
जिल्हा प्रशासन अधिकारी,जालना. 
मुख्याधिकारी, जालना नगरपरिषद, जि. जालना. 


निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


